शासकीय तंत्रनिकेतनातील अधिव्याख्याता 
यांचा परिविक्षा कालावधी समाप्त करुन 
नियुक्ती पुढे सुरु ठेवण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन आदेश क्र. पकास-३४१९/प्र.क्र. ८०/१९/तांशि-७ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक :- २० सप्टेंबर, २०१९. 


संदर्भ - 
१. झासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.परिवि-२७१५/प्र.क्र.३०२/आठ, दि.२९ फेब्रुवारी, २०१६. 
२. संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्र. ४अ/आस्था/परिविक्षा/२०१९ 
४०५, दि. ०९ ऑगस्ट, २०१९. 


शासन आदेश:- 

शासकीय तंत्रनिकेतनांमधील, महाराष्ट्र तंत्रनिकेतन शिक्षक सेवा गट - अ, या संवर्गातील विविध शासकीय 
तंत्रनिकेतनांतील संबंधित अधिव्याख्याता यांची दोन वर्षाच्या परिविक्षाधीन कालावधीकरीता नियुक्‍ती करण्यात आली 
आहे. सदरचा कालावधी पूर्ण झाल्याने त्यांचा परिविक्षाधीन कालावधी समाप्त करण्याबाबतचा प्रस्ताव संदर्भ क्र.२ येथील 
पत्रान्वये प्राप्त झाला आहे. 
2. शासन सेवेतील अधिकारी/कर्मचारी यांचा परिविक्षाधीन कालावधी समाप्त करण्यासंदर्भातील संदर्भाधीन क्र.१ 
येथील शासन निर्णयातील अटींची पूर्तता संबंधितांचे प्रकरणी होत असल्याने त्यांचा परिविक्षाधीन काळावधी खालील 
तक्त्यात स्तंभ क्र.०६ मध्ये नमुद केलेल्या दिनांकापासुन समाप्त करण्यात येत आहे व त्यांची नियुक्‍ती पुढे चाळू ठेवण्यास 
मान्यता देण्यात येत आहे. 


अध्यापकाचे नांव, पदनाम व | नियुक्तीचा शासन | कार्यभार धारण | परिविक्षा कालावधीत परिविक्षा 
कार्यरत संस्थेचे नांव निर्णय क्रमांक व केल्याचा घेतलेल्या रजा कालावधी 
दिनांक दिनांक समाप्तीचा 
दिनांक 
२. ३. ४. प. ६. 
श्रीमती विनया बाळू सावदेकर, । शा.नि.क्र.ससेनि- । २८/०७/२०१६ अजितरजा ०५/०८/२०१८ 
अधिव्याख्याता संगणक, ३२१५/प्र.क्र.४३८/ (4.4) दि.०३/१०/२०१७ ते (म.नं.) 
शासकीय तंत्रनिकेतन, १५/तांशि-७ ०७/१०/२०१७ 
अहमदनगर दि.२६/०७/२०१६ ०५ दिवस 
अर्जितरजा 
(रोखीकरण न होणारी) 
दि.०२/०५/२०१८ ते 
०५/०५/२०१८ 
०४ दिवस 
(एकूण ०९ दिवस) 
श्रीमती मनिषा अभयकुमार शा.नि.क्र.ससेनि- | २३/०८/२०१६ निरंक २२/०८/२०१८ 
बिरनाळे (श्रीमती मनिषा मोहन ३२१५ / प्र.क्र.४३८/ (म.पू) (म.नं.) 
पाटील), १५/तांशि-७ , 
अधिव्याख्याता संगणक, दि.२६/०७/२०१६ 
शासकीय तंत्रनिकेतन, 
अहमदनगर 


शासन आदेडा क्रमांकः पकास-३४१९/प्र.क्र. ८०/१९/तांशि-७ 


अध्यापकाचे नांव, पदनाम व | नियुक्तीचा शासन | कार्यभार धारण | परिविक्षा कालावधीत परिविक्षा 
कार्यरत संस्थेचे नांव निर्णय क्रमांक व केल्याचा घेतलेल्या रजा कालावधी 
दिनांक दिनांक समाप्तीचा 
दिनांक 
श्री.नेरज बबनराव नाके, शा.नि.क्र. २३/०८/२०१६ अजित रजा २७/०८/२०१८ 
अधिव्याख्याता संगणक अभि ससेनि -3294 / (म.पू) (रोखीकरण न होणारी) (म.नं.) 
शासकीय तंत्रनिकेतन, प्र.क्र.४३८/१५/ दि.२६/१२/२०१७ ते 
अहमदनगर तांशि-७ ३०/१२/२०१७ 
दि.२६/०७/२०१६ एकूण ०५ दिवस 
श्रीमती स्वस्तीश्री सुदामराव शा.नि.क्र. २७/०७/२०१६ अजित रजा ०३/०८/२०१८ 
आगे, ससेनि -३२१५ / (4.4) (रोखीकरण न होणारी) (A) 
अधिव्याख्याता संगणक अभि प्र.क्र.४३८/१५/ दि.१३/११/२०१७ ते 
शासकीय तंत्रनिकेतन, तांशि-७, २०/११/२०१७ 
अहमदनगर दि.२६/०७/२०१६ एकूण ०८ दिवस 
श्री.प्रविण नारायण थोरात, शा.नि.क्र ०७/०८/२०१५ निरंक ०६/०८/२०१७ 
अधिव्याख्याता इंग्रजी, ससेनि-३२१४/ (म.पू. (AA) 
शासकीय तंत्रनिकेतन, प्र.क्र.१६५/१४, 
अहमदनगर तांशि-७, 
दि.१६/०७/२०१५ 
३. संबंधित संस्था प्रमुखांनी उक्त अध्यापकाच्या पुढील वेतनवाढी मुक्‍त करण्याच्या अनुषंगाने उचित कार्यवाही 
तातडीने करावी. 
४. सदर शासन ses, सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र.परिवि-२७१५/प्र.क्र.३०२/आठ, 


दि.२९ फेब्रुवारी, २०१६ मधील तरतुदीन्वये व सामान्य प्रशासन विभाग, शासन परिपत्रक क्र.परिवि/ २७१५/ प्र.क्र.२०३/ 
आठ, दि. २५ ऑगस्ट, २०१५ अन्वये प्रशासकीय विभाग प्रमुखास प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत 
आहे. 

प. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संकेताक २०१९०९२०२२११०४११०८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, ल कत 


Sudhir Jaya Shetty: 


(सुधीर जया शोट्टी) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


संबधित अधिव्याख्याते, शासकीय तंत्रनिकेतन, (संबंधित प्राचार्यांमार्फत). 


१. संचालक, तंत्रशिक्षण, तंत्रशिक्षण संचालनालय,महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 
२. सह संचालक, तंत्रशिक्षण विभागीय कार्यालय, नाशिक , 
३. प्राचार्य, शासकीय तंत्रनिकेतन, अहमदनगर, 
. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र - १ , मुंबई, 
५. जिल्हा कोषागार अधिकारी, अहमदनगर, 
६. निवड नस्ती/तांशि-७ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


